महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दुरध्वनी क्र.०२२-२२७९४१७२ / २२७९३३४४ Email ID : adm3-gad@mah.gov.in 
क्रमांक सेप्रप्र-०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (98-31) दिनांक :- १२/०७/२०२४ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (संबंधित), 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२४-२०२५ मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 
संदर्भ:- १. विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
विप्रप्रसं/ कक्ष-२/ कावि/ ११४/२०२४, दिनांक ०९/०७/२०२४. 
महोदय, 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 
टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ नुसार विहीत केळे आहे. तसेच शासन अधिसूचना क्र.टीआरएन- 
२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ अनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ 
विहित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता यडठावंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचेमार्फत खाली नमूद 
प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्रपत्र | प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्थळ संपर्कासाठी व्यक्तीचे | कालावधी कार्यमुक्त प्रशिक्षणार्थी 
संस्थेचे नांव नांव दूरध्वनी क्रमांक (दिनांक, | करण्याचा दिनांक | ची संख्या 
र विभागीय । विभागीय प्रशासकोय दूरध्वनी क्रमांक २२-०७-२०२४ | १९-०७-२०२४ ११६ 
प्रशासकीय | प्रशिक्षण संस्था, नाशिक, | ०२५३ - २४५३३६६, ते (AA) 
प्रशिक्षण इंडिया सिक्युरिटी प्रेस । सत्र समन्वयक:- ०२-०८-२०२४ 
संस्था, समोर, जिमखाना रोड, श्री. मंदार मोहिते 
नाशिक विभागीय आयुक्‍त मो-९१५८८६८८५८ 
नाशिक कार्यालय 
आवार, नाशिकरोड- 
४२२१०१ 
2. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 


परीक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २०-०८-२०१८ महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा 
प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित लिपिक-टंकलेखकांच्या निदर्शनास उक्त शासन निर्णय संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा 
प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा घेण्याबाबत संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्यामार्फत कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने द्याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (18-31) 


३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकळलेखकांची यादी सोबतच्या प्रपत्र-१ 
प्रमाणे कृपया पहावी. 
४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ 


अनुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ नुसार देण्यात 
आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण घेण्यात येणार असल्यामुळे 
सर्व संबंधित लिपिक-टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पूर्ण होणे जरुरीचे आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द 
करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 

प. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकलेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे शक्‍य 
नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही 
परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास (कार्यासन-प्रशा-३ (१४ अ)) 
पाठविण्यात यावी. 


६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त 
करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
छ. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ प्रशिक्षणार्थीस 


कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान Ged प्रमाणे) विचारात घेऊन आवश्‍यक कपडे, ट्रॅक सूट व स्पोर्टस शूज नेण्याची 
काळजी प्रशिक्षणार्थीनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकापूर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपस्थित राहणार 
असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत किंवा कसे याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पूर्व 
कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा दरम्यान शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन 
मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद 
कराव्यात. 
८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास प्रशिक्षणार्थीना 
कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. 
सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण GAT (dirrati.nsk-mah@gov.in) तसेच या कार्यासनास (adm3- 
gad@mah.gov.in) पाठविण्यात यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१२१७०५३५२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


आपली, 
AKSHATA 
KAMOSH DESAI _ 
(अ. का. देसाई) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 

प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
2) उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 
३) संचालक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, विभागीय आयुक्त नाशिक कार्यालय आवार, 


नाशिकरोड- ४२२ १०१ 
) उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
4) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अवर सचिव (कार्यासन-१२-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(9) निवडनस्ती (कार्या- प्रशा- 3) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र-१ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


दिनांक २२/०७/२०२४ ते ०२/०८/२०२४ 


१ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक, इंडिया सिक्युरिटी प्रेस समोर, जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, नाशिकरोड - 
४२२१०१ 
सत्र संचालक :- श्री शाम जोशी (सहायक प्राध्यापक वर्ग १ तथा सहा.संचालक (कृषि) - मो-९८५०७५९१६१ 
प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र समन्वयक श्री. मंदार मोहिते मो.९१५८८६८८५८ यांच्याशी संपर्क साधावा . 
अ.क्र. | श्री/ नाव Whatsapp मोबाईल ई-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
श्रीमती क्रमांक 
चाळ a त्न्कन व 
|__१_ | श्री | अभिजित सुभाष नाईक सामान्य प्रशासन विभाग 
२ श्री [नवनाथ रंगनाथ FS सामान्य प्रशासन विभाग 
७ श्री |सचिन भगवान नौकारिया [| सामान्य प्रशासन विभाग 
८ | श्रीमती |प्रतिक्षा कल्याण खाडे सामान्य प्रशासन विभाग 
९ श्री वैभव नंदकिशोर बायस्कार सामान्य प्रशासन विभाग 
| ao | श्रीमती |क्रतुजा शिवाजी बोबडे सामान्य प्रशासन विभाग 
|__११_ | श्री विनोद सिताराम चौधरी सामान्य प्रशासन विभाग 
१२ श्री प्रल्हाद कचरु बिघोत सामान्य प्रशासन विभाग 
१८ श्री ।रोहित श्रीकांत पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
१९ | श्रीमती |स्नेहळ बाळासो पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री | रोहित दिलीप चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग 
२४ श्री ओकार भिकाजी चौगले सामान्य प्रशासन विभाग 
| Arto gees aT किमन 
a_i rr जट aR किमन 
[A sear ra 
ra 
rar 
R 
SG [1111111 Pe 
४० | श्रीमती |एकता प्रकाश घाडगे महसूल व वन विभाग 
४२ श्री |शशिकांत दत्तात्रय शिंदे महसूल व वन विभाग 


83 श्री. |विवेक सिताराम बडे ९४२१८२१२२५ vivek.bade@gmail.com महसूल व वन विभाग 
ue श्री jorftifsrat areas पोरे ७७०९४४२४७२ poreabhijit9999 @gmail.com महसूल व वन विभाग 
र. | आ. (हव a i a 
Bea) Oe eae oe 
88 श्री शरद रंगनाथ कोठावळे महसूल व वन विभाग 
५० श्री | अक्षय बाळासाहेब शिंदे महसूल व वन विभाग 
५१ | श्रीमती |पुजा दिलीप वाघमळे 


अभिजित सर्जराव पाटील 


43 बाबुराव कुंडलिक मिसाळ 


प्रमोद बाबासाहेब इंगोले 


अक्षय हिरालाल राठोड नगर विकास विभाग 
भास्कर पां. बोरीकर ९७६६१२९१८६ | ७॥७७४.७०॥७.0भा.०० वित्त विभाग 
मयुर राजेंद्र रुके ८१६९८०२००७ —_ | rukemayurruke@gmail.com वित्त विभाग 
IRM AS चव्हाण ८८८८५१०३२० chavhanroshan30@gmail.com वित्त विभाग 
नंदा अमर पाटील ८८०६१९४६४३ nanda-patil@mah.gov.in सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
महादेव रामराव धुमाळे ९४०१७४१४७४ mdhumale.¢3@gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
बबन नंदकुमार निकम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
ज्योती आनंदा करडे ९०१११४४५३५ chougalejyoti¢ 3@gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
नितीन विलास निकम ९९७०००१७५२ nitin.nikam3@gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
प्रशांत गुणवंत पौनिकर ९३७०७३९९४९ जलसंपदा विभाग 
पुरुषोत्तम म गोपाळ जाधव ९९८७७७११४२ | purushottamgj85@gmail.com जलसंपदा विभाग 
अर्चना अदिनाथ जगताप ७४९९४१८२५० Archujagtap8 °o@gmail.com जलसंपदा विभाग 
प्रमोद ज्ञानेश्वर गोळे ९८७९९३८९७१ golepramod220&@gmail.com जलसंपदा विभाग 
गणेश नागनाथ ठाणेकर ९६५७६६३२३४ ganeshthanekar I@gmail.com जलसंपदा विभाग 
श्रीमती |रुणाली सगुण धाऊसकर जलसंपदा विभाग 
श्रीमती |निलम दगड डू पाटील ९६२३०४९०२७ nilu.patil42¢4@gmail.com जलसंपदा विभाग 
श्रीमती सुवर्णा केशव पाटील (दिप्ती जलसंपदा विभाग 
दिनेश पाटील) ७०८३७९७४७६ suvarna065@gmail.com 
aT 
७४ | श्रीमती निकिता रविंद्र भुरे विधि व न्याय विभाग 
oy | श्रीमती |पुजा पांडुरंग डाखोरे विधि व न्याय विभाग 
७६ | श्रीमती (स्नेहल शाहाजी शेलार उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
७७ | श्रीमती ।कोमल लक्ष्मण ऐवळे उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
७८ | श्री बळीराम भटू महाजन ग्राम विकास विभाग 
68 श्री ।अजय शिवसिंग गोमलाडू ग्राम विकास विभाग 
८० | श्रीमती नुतन निवृत्तीराव गोहणे ग्राम विकास विभाग 
८१ | श्री संदिप मछिंद्रनाथ ठोके शिश अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
८२ श्रोमती जा अशोक आंधळे (पुजा केशव अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
श्रीमती टाकरस) ८६२६०८६०७५ poojaandhale77 @gmail.com 
टाकरस) 
८३ | श्री |करण शिवाजी पाटील ९५६१९५२०१८ karnnpatil@gmail.com नियोजन विभाग 
C8 श्री वैजनाथ श्रीहरी कन्हाळे ८९७५७३७०९६ vaijenathkanhale999@gmail.com नियोजन विभाग 
८५ श्री |केतन कैलास कुटे ९८२२०६११०४ ketankute8 4@gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
८६ श्री (राहुल नानासाहेब पवार ९३०९७२७५२९ rahulpawar9394@gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
CA) श्री अक्षय अरुण गवई ८८८८३६६८६२ gawaiakshay74@gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


८८ श्री प्रदिप बाबु हरवाळकर ९८३३८२४३६२ | radeep harwalkar@nic.in संसदीय कार्य विभाग 
८९ श्रीमती स्नेहा सुनिल मोजर ८६९२९१०७७१ 931]808॥0[॥/२९९४७७0॥॥8॥.०0॥) गृहनिर्माण रमाण विभाग 
श्रीमती (राणी पांडुरंग निमसे गृहनिर्माण विभाग 
दिपाली मधुकर ९८३४३४१४९३ deepadarshan3¢<@gmail.com सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गायकवाड(दिपाली शशिकांत 
बेडकिहाळे) 
९३ आकाश बळवंत पाटील ७५५८७४०८५६ akashbpatil2405@gmail.com सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
९४ संतोश रामकृष्ण पवार ८१६९८७२५६२ santoshpawar393@gmail.com वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
९५ | श्रीमती पुजा शंकर काटकर ८४१२०५५२६७ Poojaskatkar97@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
९६ श्रीमती |ज्याती गेनदेव कोंढारे ७३९७९६५२१६ jyotikondhare§&&&@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
९७ श्रीमती |अर्चना वासुदेव राजुरकर ९९२२६२५०४४ rajurkararchu24@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
Rc श्री किशन सुभाष महाले ८६००६१९२९३ kisanmahaleo&o49884@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
९९ श्री शुभम मारोती महानवर ७७०९०३०६३७ shubhammahanwar@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
| a0 | श्री संतोष त्र्यंबक धाबे ७७२१९४१३८९ santoshdhabe’’8@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
|_१०१_ | श्रीमती प्रतिक्षा पांडुरंग काळे ७६६६१०५८६० pratikshlka& ¢@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
१०२ श्री संग्राम शिवाजीराव फलफले ९९२२२१५५३१ sangramf429@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
१०३ ओमकार सुरेश महामुनी ७३८५२८७६२७ osmahamuni@gmail.com सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१०४ श्रीमती RST संजय भोसले ८६००६११८१६ rutuja328I@gmail.com सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१०५ श्री सुनिल कचरु शिंदे ७००२३६०४६६ 50॥5॥180५७९७५॥॥8॥.०0॥ सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१०६ | श्रीमती अनुराधा राजेंद्र रोडे ८४५९५६९१८२ anuradharode48.¢¢@gmail.com सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१०७ | श्री ।अच्च्युत केडावराव जाधवर सहकार पणन J galery विभाग 
१०८ श्री XY .खडकीकर ८४२१३६४८७९ ravindrakhadkikar798@gmail.com उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
१०९ श्री [संकेत दिलीप पडवळ ८३३१९८६०६३ 309१0/8॥१३०११८(७9॥)81.001) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
|_११० | १० श्री ।पोपट संदिपान वाघमोडे ८०५९३९२०५९ popatw91@gmail.com उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
Ea ११ श्री अभिजीत गुणवंतराव बारापात्रे ९९२११८१९८२ abhibarapatre8 3@gmail.com उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
११२ श्री समीरकुमार संजय लोंढे ७७२०८०३१४७ sameerkumarlondhe499°@gmail.com wea व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
११३ श्री |विजय संभाजी सावंत ७५९९४१२५६२ vsvssavant@gmail.com अल्पसंख्याक विकास विभाग 
११४ | श्रीमती |दिक्षा शाम वारघडे मराठी भाषा विभाग 
११५ _ | श्रीमती |गितांजली मधुकर जाधव jadhav gitanjalig@gmail.com इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
११६ | श्रीमती |विजया काळू गायकवाड ८३०८४५०५८० gaikwadvijayal9¢ <@gmail.com दिव्यांग कल्याण विभाग 


